मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 
मौ.आरळी (ता. बिलोली, जि. नांदेड) नळ 
पाणीपुरवठा योजनेच्या अंदाजपत्रकास 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुपेयो-२०१९/प्र.क्र.५२/पापु-१९ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १० डिसेंबर, २०१९ 


वाचा 

१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड यांचे पत्र क्र.जिपना/ग्रापापुवि/६०२/२०१९, 
दि.०७ मार्च, २०१९ 

२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड यांचे आदेशा क्र.जिपनां/पापु/निविदा/मुपेयो/ 
१०३१/२०१८, दि.०७ एप्रिल, २०१८ 

३) शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-१११५/प्र.क्र.९२/पापु-०७, दिनांक ०७ मे, २०१६ 

४) शासन निर्णय क्रमांक: मुपेयो-२०१६/प्र.क्र.८३/पापु-१९, दिनांक २५ जानेवारी, २०१७ 

५) शासन परिपत्रक क्रमांक: मुपेयो-२०१७/प्र.क्र.१८६/पापु-१९, दिनांक of ऑगस्ट, २०१८ 


प्रस्तावना:- 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत मौ. आरळी (ता. बिलोली, जि. नांदेड) येथील नळ पाणी 
पुरवठा योजनेच्या रु.१६२.५७ लक्ष इतक्या ढोबळ किंमतीच्या अंदाजपत्रकास संदर्भाधीन क्र.२ येथील 
आदेशान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केळी आहे. तथापि, सदर योजनेच्या निविदा जादा दराने स्विकृत 
करण्यात आल्याने व जीएसटीमुळे योजनेच्या मूळ मंजूर किंमतीत रु.२४.२५ लक्ष (१४.९१ टक्के) वाढ 
झाली आहे. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संदर्भाधीन क्र. १ च्या पत्रान्वये रु.१८६.८२ लक्ष 
इतक्या ढोबळ किंमतीचे अंदाजपत्रक सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनास सादर केले आहे. सदर 
सुधारित अंदाजपत्रकास कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, नांदेड यांनी 
तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. त्यानुसार मौ.आरळी (ता. बिलोली, जि. नांदेड) येथील नळ पाणी 
पुरवठा योजनेच्या रु.१८६.८२ लक्ष इतक्या ढोबळ किंमतीच्या सुधारित अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकःमुपेयो-२०१९/प्र.क्र.५२/पापु-१९ 


शासन निर्णय:- 
उपरोक्त प्रस्तावनेत नमुद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, मौ. आरळी (ता. बिलोली, जि. 


नांदेड) येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या रु.१८६.८२ लक्ष (अक्षरी रुपये एक कोटी शाऐंशी लाख 


ब्याऐंशी हजार फक्त) इतक्या ढोबळ किंमतीच्या अंदाजपत्रकास मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 


पुढील अटींच्या अधीन राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


A Oo 
Sl ( 


AN 
— 


< 


(9) 


eS 


8) 


सदर योजना जिल्हा परिषदेमार्फ़त कार्यान्वित करण्यात येईल. 


सदर योजनेच्या मूळ प्रशासकीय मंजुरी दिलेल्या आदेशातील व तांत्रिक मान्यतेच्या 
आदेशातील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


तसेच मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


सन २०१३ मधील CAG च्या अहवालानुसार राज्यातील २१% पाणीपुरवठा योजना या 
देखभाल दुरुस्ती अभावी वीजदेयके न भरल्यामुळे बंद असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सदर 
योजना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहण्यासाठी पाणीपट्टी दरामध्ये आवश्‍यकतेनुसार वेळोवेळी वाढ 
करण्यात यावी. 


योजनेची चाचणी घेतल्यानंतर योजना संबंधित ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित करुन लेखे बंद 
करण्यात यावेत. 


योजना राबविणे त्याचे परिरक्षण, दुरुस्त्या (विशेष दुरुस्त्या धरुन) यासाठी दरवर्षी येणारा 
आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी, योजनेतील घसारा किंवा यंत्रसामुग्री नुतनीकरणासाठी संबंधित 
ग्रामपंचायतीस/ जिल्हा परिषदेस शासनाकडून कोणतीही मदत/अनुदान मिळणार नाही. 


हागणदारी मुक्‍तीबाबतच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


) योजना पुर्नसुधारित होणार नाही, याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची राहील. 


योजनेची उर्वरित कामे विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावीत. 


२. या योजनेवरील वाढीव खर्च रु.२४.२५ लक्ष (अक्षरी रुपये चोवीस लाख पंचवीस हजार फक्त) हा 
मागणी क्र. वाय-२, २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१ पाणी पुरवठा, १०२ ग्रामीण पाणी पुरवठा 
कार्यक्रम, (०२) जिल्हा परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने, (०२)(२६) मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 
(२२१५ ९९४२)- ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (दत्तमत) या लेखाशिर्षाखालील तरतुदीमधून 


भागविण्यात यावा व त्याखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःमुपेयो-२०१९/प्र.क्र.५२/पापु-१९ 


३. प्रस्तुत योजनेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता ही वित्त विभागाच्या क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/ 
२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७ एप्रिळ, २०१५ या शासन निर्णयातील भाग पहिला, उपविभाग-३ मधील 
अ.क्र. ६ (सहा) परिच्छेद क्र. २७ (अ) अनुसार या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 
देण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१२१०१२०६१३३५२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ram Apparao 


Ram Apparao se 


DN: CN = Ram Apparao Sabane, 
C =IN, S = Maharashtra, O = 


S ab a Nn e Government Of Maharashtra, OU = 


Water Supply and Sanitation 
Department 
Date: 2019.12.10 15:04:22 +05'30' 


(रा. अ. साबणे) 


कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ 


) मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एक्सप्रेस टॉवर्स, मुंबई-२१, 
५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


ee 


o~ 


xn 


महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
मुख्य/अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, औरंगाबाद 

संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई 
१०) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, नांदेड 

११) निवड नस्ती (पापु-१९) 


nN S&S 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


